भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर या 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील गट अवगट बया 
अधिकाऱ्यांच्या विनंती/प्रशासकिय बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र.एमएनए- ०२२०/प्र.क्र.११/उद्योग-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १० ऑगस्ट २०२० 
शासन आदेशा:- 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदी नुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या 
मान्यतेने भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब मधील खालील 
अधिका-यांच्या, त्यांच्या नांवासमोरील रकाना क्र. ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहेत :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
१ 2 3 ४ 
पदनाम: - वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, गट-अ 


१ | श्री.ग.डो.कामडे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, | जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, नागपूर 
चंद्रपूर 
२ | श्री.रो.रा.मेश्राम प्रमुख कार्यालय, नागपूर । जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, रायगड 
3. | श्री.प्र.त.कोरे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, | प्रादेशिक कार्यालय, कोल्हापूर 
अहमदनगर येथील Rat पदी 
8 श्री.भि.पै.फुलेकर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, प्रमुख कार्यालय, नागपूर 
रायगड 


पदनाम: - भूवैज्ञानिक, गट-अ 


4g श्री.सु.क.बडे प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर | प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर येथे 
कायम ठेवण्यात यावे 
& श्री.सं.श्री.जोशी प्रमुख कार्यालय, नागपूर प्रादेशिक कार्यालय, 
नागपूर 
७  । श्री.वि.प.राठोड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, 
वाशिम बुलढाणा 
८ | श्री.रविद्र मारबते जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, 
बुलढाणा हिंगोली 
९ | SAAT AST जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, 
ठाणे बीड 
१० | श्री.ओ.शो.भौड प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर | प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर येथे 
कायम ठेवण्यात यावे 


शासन आदेठशा क्रमांकः एमएनए- ०२२०/प्र.क्र.११/उद्योग-९ 


११ | श्री.सु.अ.जगताप प्रादेशिक कार्यालय, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, ठाणे 
कोल्हापूर 
१२ | श्री.सु.श्री.नैताम प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर | जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, चंद्रपूर. 
पदनाम: - कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, गट-ब 
१३ | श्री.भा.सि.कोलप्याक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद 
सोलापूर 
१४ | श्री.सय्यद वासिम जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, 
सय्यद गुलाब उस्मानाबाद अहमदनगर 
१५ | श्रीम.दि.स.वर्मा प्रादेशिक कार्यालय, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, 
औरंगाबाद सोलापूर 
१६ | श्री.अ.श्री.कळसकर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, | प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर येथील 
हिंगोली रिक्‍त पदी 
१७ | श्रीम.मि.ना.माने जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, | प्रादेशिक कार्यालय, कोल्हापूर 
रत्नागिरी येथील रिक्‍त पदी 
१८ | श्री.दि.म.पाटील प्रादेशिक कार्यालय, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, 
कोल्हापूर रत्नागिरी 
१९ | श्री.अ.प्र.देवेकर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, | जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सांगली 
सिधुदुर्ग 
२० _  श्रीम.भाग्यश्री जोशी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, प्रादेशिक कार्यालय, कोल्हापूर 
औरंगाबाद येथील रिक्‍त पदी 
29 | श्री. अतुल दोड जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, 
अकोला औरंगाबाद 
२२ | श्री. अजित पाटील जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, 
लातूर सिंधुदुर्ग 


२. वरील नमुद करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच सर्व 
संबंधीतांना बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी/ उपसंचालक/ संचालक, 
भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांनी स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन त्यांना त्वरीत कार्यमुक्त करावे व 
त्याबाबतचा कार्यपूर्ती अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा. 


३. सदरहू आदेशान्वये पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
तात्काळ रूजू होणे आवश्‍यक आहे. पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास अथवा बदली आदेशात बदल करून 
घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधीत 
अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्याची नोंद घेण्यात यावी. तसेच सदर कृती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक ३ (तीन) व नियम क्रमांक २३ चा भंग करणारी असल्यामुळे असे अधिकारी 
शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेठा क्रमांकः एमएनए- ०२२०/प्र.क्र.११/उद्योग-९ 


3. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००८१०१२११०५२६१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SALUNKHE SHASHIKANT RAGHUNATH 

S A L U N K H E DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3f496781d7330d61b41c4ca6211158b72d2ab6bf15878 
cd9312f9d41519ea160, postalCode=400032, 

SHASHIKANT 111001: 
serialNumber=2e5af0439282d842a4dadacfce90 1 d08dc0da04ef 
7c866c1c28dfaee4c7a928f, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 

RA G H U N AT H MAHARASHTRA, cn=SALUNKHE SHASHIKANT RAGHUNATH 
Date: 2020.08.11 13:09:22 +05'30' 

(श.र.साळुंखे) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. Wea संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांना माहिती तथा आवऱ्यक कार्यवाहीस्तव. 
प्रत, 

२. संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

५. सर्व संबंधीत जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, खनिकर्म विभाग. 

६. सर्व सबंधीत उपसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, भूविज्ञान व खनिकर्म, संचालनालय. 

७. सर्व सबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

९. मा. मंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१०. मा.राज्यमंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. प्रधान सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. उप सचिव (खनिकर्म), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. संबंधित अधिकारी -जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर, रायगड, बुलढाणा, हिंगोली, बीड, ठाणे, 

लातूर, वाशिम, औरंगाबाद, सिधुदुर्ग, अहमदनगर, सोलापूर, रत्नागिरी, सांगली, चंद्रपूर यांच्या मार्फत 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


